महाराष्ट्र राज्याचे नवीन लॉजिस्टीक धोरण 
तयार करण्यासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी 
समिती स्थापन करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- एमएलपी -२०२३/प्र.क्र.०१/उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ फेब्रुवारी, २०२३ 


परिपत्रक 


राज्याचे लॉजिस्टीक पार्क धोरण दिनांक १४/०२/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केले आहे. केंद्र 
शासनाने राष्ट्रीय लॉजिस्टीक धोरण दिनांक २८/०९/२०२२ रोजी घोषित केली असून, केंद्र शासनाच्या 
धोरणानुसार राज्याच्या लॉजिस्टीक पार्क धोरणामध्ये सुधारणा करुन नवीन धोरण तयार करणे आवश्‍यक आहे 
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय लॉजिस्टीक धोरणामधील तरतूदीचा अभ्यास करुन राज्याचे नवीन लॉजिस्टीक धोरण 
तयार करण्याकरीता, राज्य शासनास शिफारशी करण्यासाठी विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांचे अध्यक्षतेखाली 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


al विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ | नगररचना संचालक, पुणे अथवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
३ | परिवहन आयुक्त, फोर्ट, मुंबई अथवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
8 | पणन संचालक, पुणे अथवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
५ | सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विशेष प्रकल्प), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, सदस्य 
मुंबई 
६ | लजिस्टीक क्षेत्रातील नामवंत संस्थांचे तीन प्रतिनिधी सदस्य 
७ | आवश्यकतेनुसार या क्षेत्रातील नामवंत संस्थांचा एक प्रतिनिधी सदस्य 
८ | अर्नेस्ट अंड यंग या संस्थेचा एक प्रतिनिधी सदस्य 
९ | अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय,मुंबई सदस्य सचिव 


समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील:- 

१. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय लॉजिस्टीक धोरणातील तरतूदी, लॉजिस्टीक क्षेत्राबाबत इतर राज्यातील धोरणे 
व त्यातील तरतूदी, राज्याच्या धोरणातील सद्यस्थितीतील तरतूदी व करावयाच्या सुधारणा याबाबत 
समितीने तपासणी व अभ्यास करुन आपला अहवाल तयार करावा. 

२. समितीने वरील प्रमाणे अहवाल तयार करुन तो ३ महिन्यामध्ये शासनास सादर करावा. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२०७१४३९०९४८१० असा आहे. सदरचे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


lly signed by SANJAY SHAMKANT DEGAONKAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने SANJAY SHAMKANT फा enon 


1f19aaf08230a79, postalCode=400032, ht 

serialNumber=56CF8C8577584ADC42F070185C585C41084CC34F6 
D EGAO N KA R 683553D21CCACBFA33D4D1F, cn=SANJAY SHAMKANT 
0६०90९५ 


(संजय देगांवकर) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, Hass, Aas 
२. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमएलपी -२०२३/प्र.क्र.०१/उद्योग-२ 


३. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 

४. नगररचना संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. परिवहन आयुक्‍्त,एमटीएनएल इमारत, फाऊंटेन २ इमारत, ५ वा मजला, फोर्ट, मुंबई ४०००१. 

६. पणन संचालक, तिसरा मजला, नविन मध्यवर्ती ईमारत, ससुन हॉस्पीटलजवळ, पुणे.महाराष्ट्र राज्य 
पुणे. 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई 

८. सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई 

९. अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार संस्थेचे प्रतिनिधी 

qo, अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई 

११. सह सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

१२. निवडनस्ती (उद्योग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


